वाचा:- 


Go 


अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त 
असलेल्या नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर 
यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या 
आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय 
गट-'क' व गट-'ड' मधील पदे सरळसेवेने भरती 
करण्यासाठी एसईबीसी व ईडब्ल्यूरस आरक्षणासह 
सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१९ 


. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी १०७२/जे, दि.६ जून १९७२. 
. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी ११८७/२७७६/सीआर २९६/ ८७/ 


१६-ब, दि.१५ ऑक्टोबर.१९८७. 


. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी १०९३/२१६७/सीआर १४१/ 


९३१६-ब, दि. १ सप्टेंबर, १९९७. 


, शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी १०९८/प्र.क्र-११६/९८/१६-ब, 


दि.२० सप्टेंबर १९९९. 


. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २००१/३५२/प्र.क्र-१४/२०००/ 


१६-ब,दि.१३ऑगस्ट २००२. 


. शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २००१/३५२/प्र.क्र-१४/२०००/ 


१६-ब,दि.२५ऑक्टोंबर,२००२, 


. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.२/९७/१६-ब, 


दिनांक २९ मार्च, १९९७. 


. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जाती 


(विमुक्त जाती),भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग 
यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्‍त जाती), भटक्या जमाती, विशेष 
मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण अधिनियम, २००१. 


. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जाती 


(विमुक्त जाती),भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग 
यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम, २००१महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती (विमुक्‍त जाती), भटक्या जमाती, विशेष 
मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग यांच्यासाठी आरक्षण सुधारणा अधिनियम, २०१५. 


ame निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१५/प्र.क्र.१०२॥/१५ /१६- 


ब,दि.९ जानेवारी,२०१६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


११. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता 
(राज्यातील शौक्षणिक संस्थांमधीळ जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या 
नियंत्रणाखाळील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम, 
२०१८ (सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६२, दिनांक ३० नोव्हेंबर, २०१८.) 

१२.शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१८/प्र.क्र.५८१॥/१८/ 
१६-ब,दि.५ डिसेंबर,२०१८ व शुद्धिपत्रक दि.१९ डिसेंबर,२०१८ 

१३.शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी -२०१८/प्र.क्र.६२४५/१८/ 
१६-ब,दि. १९ डिसेंबर,२०१८ 

१४.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. राआधो ४०१९/प्र.क्र.३१/१६-अ, 
दि. १२.०२.२०१९. 

१५.शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०१९/प्र.क्र.११८ए/२०१९/ 
१६-ब, दि. १६.२.२०१९ व शासन शुध्दीपत्रक दि. १८.२.२०१९ 

१६.मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र १७५/२०१८ व इतर संलग्न 
याचिकांमध्ये दि.२७ जुन,२०१९ रोजी दिलेला निर्णय 

१७.महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील 
शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील 
लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण (सुधारणा ) अधिनियम २०१९ (सन 
२०१९ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.७ दि.३ जुले,२०१९ 

१८. शासन निर्णय क्रमांक,सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी- २०१८/प्र.क्र. ५८१ ए/ 
१६-ब, दि.४ जुले,२०१९ 


प्रस्तावना :- 


वरील संदर्भाधीन अनु.क्र. १ ते ६ व अनु.क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये १९७२ पासून व 


तदनंतर वेळोवेळी निर्गमित boca शासन निर्णयानुसार आदिवासी बहुल जिल्हयात अनुसूचित 


जमातीच्या 


लोकसंख्येच्या आधारे जिल्हा निहाय संवर्गातील गट-क व गट-ड सेवांमधील पदे भरतांना 


अनुसूचित जमातीसाठी खालील प्रमाणे वाढीव आरक्षण विहित केले आहे. :- 


जिल्हा fii धुळे | नाशिक | रायगड | नंदुरबार | चंद्रपूर | यवतमाळ | गडचिरोली 
अनुसूचित २२% | २२% | 22% | ९% 22% | 94% १४% २४% 
जमातीसाठी 

वाढीव आरक्षण 


पृष्ठ २० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


त्यास अनुसरुन अनुसूचित जमातीकरिता वाढीव आरक्षण नाशिक,धुळे, नंदुरबार, यवतमाळ, रायगड, 


चंद्रपूर या जिल्हयांमध्ये वरील संदर्भाधीन अनु.क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच गडचिरोली 


जिल्हयाकरिता संदर्भाधीन अनु.क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये व पालघर जिल्हयाकरिता संदर्भाधीन 


अनु.क्र. १० येथील शासन निर्णयान्वये बिंदूनामावली विहीत करण्यात आलेली आहे. 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ११ येथे नमूद केलेल्या अधिनियमातील कलम ४ (१) (ख) नुसार 


सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्गासाठी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्यास अनुसरून, संदर्भ 


क्र. ७ येथिळ शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बिंदुनामावलीमध्ये सरळसेवा भरतीच्या पदांसंदर्भात 


संदर्भाधिन क्र. १२ येथील शासन निर्णय व शुद्धिपत्रकान्वये सुधारित बिंदूनामावळी विहीत करण्यात आली 
होती. 


जनहित याचिका क्रमांक १७५/२०१८ आणि इतर संबंधित प्रकरणे यांमध्ये, संदर्भ क्रमांक ११ 


येथिल अधिनियमाच्या विधिग्राह्मतेळा मा.मुंबई उच्च न्यायालय,मुंबई येथे आव्हान देण्यात आले होते.मा. 


उच्च न्यायालयाने दिनांक २७ जून २०१९ रोजी उक्त प्रकरणांतील न्यायनिर्णयाद्वारे सामाजिक आणि 


शैक्षणिक मागास वर्गाचे सेवेतील आरक्षण १६ % ऐवजी १३ % करून संदर्भ क्र.११ येथील अधिनियम वैध 


ठरविला आहे.त्यास अनुसरून संदर्भ क्र. १७ येथील अधिनियमान्वये सन २०१८ आरक्षण अधिनियम क्र.६२ 


च्या कळम ४ (१) च्या पोट कलम ख मध्ये सुधारणा करण्यात करून राज्याच्या नियंत्रणाखाळील 


लोकसेवांमधील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या १३% (तेरा टक्के) इतक्या जागा ह्या, मराठा 


समाजासह सामाजिक आणि शौक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गासाठी निश्चित केल्या आहेत. 


त्याअनुषंगाने एसईबीसी वर्गाच्या १३ टक्के आरक्षणासह संदर्भ क्र. १८ शासन निर्णयान्वये सुधारित 


बिंदूनामावली विहित करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने 


जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या 


आदिवासी बहुळ जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-'क* व गट-'ड* मधील पदे सरळसेवेने भरती 


करण्यासाठी एसईबीसी आरक्षणासह सुधारित बिंदुनामावळी विहित करण्याची बाब झासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


पृष्ठ २० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


शासन निर्णय :- संदर्भ क्र.१३ येथील शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 


२. संदर्भाधीन क्रमांक ११ येथील अधिनियम प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच दि. ३० 


नोव्हेंबर २०१८ या दिनांकापासून, अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या 


नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि ,गडचिरोली या आदिवासी 


बहुळ जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-“क' व गट-“ड* मधील पदे सरळसेवेने भरती करण्यासाठी 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ ते इ नुसार विहित करण्यात येत असलेल्या सुधारित बिंदुनामावळीचा अवलंब 


करण्यात यावा. 


३. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी हा झासन निर्णय त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व क्षेत्रिय 


कार्यालयांना/आस्थापनांना निदर्शनास आणावा. 


४. आदिवासी बहूल जिल्हयांत जिल्हास्तरीय गट-“क' व Tes च्या सरळसेवेद्वारे करण्यात 


येणार्‍या भरतीच्या वेळी वरीलप्रमाणे शासन निर्णयाचे पालन करण्यात यावे. 


दष. हाशासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८१६१६३७०२४९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Rasik Ambadas : 
Khadse Sia 
(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१.मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२.मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 

४.मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 

५.सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

६.मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 

७.मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८.सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


९.मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

११.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा), मुंबई. 

१२. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद), मुंबई. 

१३.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१५. सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य. 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 

१८. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१९. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद. 

२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२१.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३.सचिव,राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 

२५.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 

२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२७.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

२८.संचालक, समाजकल्याण, पुणे. 

२९.आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

३०.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

३१.संचालक, सेवायोजन, मुंबई. 

३२.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३३.महाळलेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३६.सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे 
पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३७.ग्रंथपाळल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती) 

३८.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य. 

३९.निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKEKKKKKKKKK 


पृष्ठ २० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


परिशिष्ट - अ 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (नाशिक, धुळे, नंदुरबार,पालघर, ) अनुसूचित जमाती-२२% 


बिंदु क्र.| प्रवर्ग fag क्र. प्रवर्ग बिंदु क्र. प्रवर्ग 
i अनुसूचित जाती ३५ । इतरमागास वर्ग ६९ । अनुसूचित जमाती 
२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ७० =| खुला 
३ | विमुक्त जाती (ओ) ३७ । अनुसूवित जमाती ७१ । अनुसूचित जमाती 
४ | भटक्या जमाती (ब) ३८ | SSE ७२ । सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
५ | इतर मागास वर्ग ३९ । अनुसूचित जमाती ७३ । अनुसूचित जाती 
६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४० | | खुला os | खुला 
७ | भटक्या जमाती (क) ४१ । विमुक्त जाती (अ) oy | इतर मागास वर्ग 
८ | इंडब्ल्यूएस ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ७६ | इंडब्ल्यूएस 
९ | अनुसूचित जमाती ४३ । अनुसूचित जाती ७७ । भटक्या जमाती (S) 
[re खुला ४४ । खुला ७८ = | खुला 
ei १ | भटक्या जमाती (S) ४५ | इतर मागासवर्ग ७९ । अनुसूचित जमाती 
१२ | अनुसूचित जाती ४६ । ईडब्ल्यूएस ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
१३ | खुला ४७ | भटक्या जमाती (बो ८१ । अनुसूचित जमाती 
१४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास PT | ४८ | खुला ८२ | खुला 
१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ । अनुसूचित जमाती ८३ | विमुक्त जाती (3) 
१६ | ईंडब्ल्यूएस yo । सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ८४ | खुला 
१७ | इतर मागास वर्ग ५१ । अनुसूचित जमाती ८५ । इतर मागास वर्ग 
१८ | खुला ५२ | खुला ८६ | इईडब्ल्यूएस 
१९ | अनुसूचित जमाती ५३ । अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० | खुला ५४ | खुला ८८ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग 
२१ | अनुसूचित जमाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ | अनुसूचित जमाती 
२२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ५६ । ईडब्ल्यूएस ९० | खुला 
२३ | अनुसूचित जमाती yo । भटक्या जमाती (क) ९१ । अनुसूचित जाती 
२४ | खुला ५८ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग ९२ । खुला 


पृष्ठ २० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


२५ | इतर मागास वर्ग ५९ । अनुसूचित जमाती ९३ | अनुसूचित जमाती 

२६ | इंडब्ल्यूएस ६० | खुला ९४ । खुला 

२७ | अनुसूचित जाती ६१ | अनुसूचित जाती ९५ । अनुसूचित जमाती 

२८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग "| ६२ । खुला ९६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२९ | अनुसूचित जमाती ६३ । अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 

३० | खुला ६४ । सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९८ । ईडब्ल्यूएस 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 

३२ | खुला ६६ । खुला eal खुला 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ = | अनुसूचित जमाती 

३४ | खुला ६८ | ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ २० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (नाशिक, धुळे, नंदुरबार,पालघर, ) अनुसूचित जमाती-२२ % 


अनुक्रमांक । प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
टक्केवारी 

| अनुसूचित जाती ८% १, १२, २७, ४३, ६१, ७३, ९१, ९७ 

२ | अनुसूचित जमाती २२% २, ९, १९, २१, २३, २९, ३३, ३७, ३९, ४९, ५१, ५३, ५९, 
६३, ६७, ६९, ७१, ७९, ८१, ८९, ९३, ९५ 

३ विमुक्‍त जाती (अ) ३% ३, ४१, ८३, 

शिंक भटक्या जमाती (ब) २.५% ४, ४७ 

4 भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 

६ भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 

शिल विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 

८ इतर मागास प्रवर्ग ९% ५, १७, २५, ३५, ४५, ५५, ६५, ७५, ८५ 

8 ईइंडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 

| सामाजिक आणि १३% ६, १४, २२, २८, ३६, ४२, ५०, ५८, ६४, ७२, ८०, ८८, ९६. 

शैक्षणिक मागास वर्ग 

7 खुला २५% १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, Bo, ४४, ४८, 42, 
५४, ६०, ६२, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, ९०, ९२, ९४, 
१००. 


पृष्ठ २० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


परिशिष्ट- ब 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती-१४ % 


बिंदु क्र.| प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग 
क्र क्र 

wa अनुसूचित जाती ३५ | इतर मागास वर्ग ६९ | अनुसूचित जमाती 

२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | wo | खुला 

३ | विमुक्त जाती (अ) ३७ | अनुसूचित जाती ७१ | अनुसूचित जमाती 

४ | भटक्या जमाती (बो ३८ | इंडब्ल्यूएस ७२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
५ | इतर मागास वर्ग ३९ | अनुसूचित जमाती ७३ | अनुसूचित जाती 

६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४० | खुला ७४ | खुला 

७ । भटक्या जमाती (क) ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ | इतर मागास वर्ग 

८ | इंडब्ल्यूएस ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७६ | ईडब्ल्यूएस 

९ | इतर मागास वर्ग ४३ | अनुसूचित जमाती ७७ | भटक्या जमाती (ड) 

fel ० | खुला ४४ | खुला ७८ | खुला 

Pal १ | भटक्या जमाती (ड) ४५ । इतर मागास वर्ग ७९ । इतर मागास वर्ग 

१२ | अनुसूचित जाती ४६ | ईडब्ल्यूएस ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
१३ | खुला ४७ | भटक्या जमाती (बो ८१ | अनुसूचित जमाती 

१४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ४८ | खुला ८२ | खुला 

१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ | इतर मागास वर्ग ८३ | विमुक्त जाती (अ) 

१६ | ईडब्ल्यूएस go | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग ८४ | खुला 

१७ | इतर मागास वर्ग ५१ | अनुसूचित जाती ८५ | अनुसूचित जमाती 

१८ | खुला ५२ | खुला ८६ | इंडब्ल्यूएस 

१९ | अनुसूवित जमाती ५३ | अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० | खुला ५४ | खुला ८८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२१ | अनुसूचित जाती ५५ | अनुसूचित जमाती ८९ | इतर मागास वर्ग 
२२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ५६ | ईडब्ल्यूएस go | खुला 
२३ | अनुसूचित जमाती ५७ | भटक्या जमाती (क) ९१ | अनुसूचित जाती 


पृष्ठ २० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


२४ | खुला ५८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९२ | खुला 

२५ | इतर मागास वर्ग ५९ | इतर मागास वर्ग ९३ | अनुसूचित जमाती 

२६ | इंडब्ल्यूएस ६० | खुला ९४ | खुला 

२७ | अनुसूचित जाती ६१ | अनुसूवित जाती ९५ | इतर मागास वर्ग 

२८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ६२ | खुला ९६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२९ | इतर मागास वर्ग ६३ | अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 

३० | खुला ६४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९८ | ईडब्ल्यूएस 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 
३२ | खुला ६६ | खुला | ०० | खुला 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ | अनुसूचित जाती 

३४ | खुला ६८ | ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ २० पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (यवतमाळ) अनुसूचित जमाती-१४ % 


अनुक्रमां | प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 

क टक्केवारी 

a अनुसूचित जाती ११% १, १२, २१, २७, ३७, ५१, ६१, ६७, ७३, ९१, ९७. 

२ अनुसूचित जमाती १४% २, 18,23, ३३, ३९,४३,५३,५५,६३, ६९,७१, ८१,८५,९३ 
३ | विमुक्त जाती (3 ३% ३, ४१, ८३, 

Ld भटक्या जमाती (ब) २.५% ee , ४७ 

4 | भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 

६ । भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 

श्व विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 

८ | इतर मागास प्रवर्ग १४% ५, ९, १७, २५, २९, ३५, ४५, ४९, ५९, ६५, ७५, ७९, ८९, 

९५ 
९ | ईडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 
ण सामाजिक आणि १३% ६, १४, २२, २८, ३६, ४२, ५०, ५८, ६४, ७२, ८०, ८८, ९६. 
शैक्षणिक मागास वर्ग 
7 खुला २५% १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ४०, ४४, ४८, ५२, 


48, ६०, ६२, ६६, Wo, ७४, ७८, CX, ८४, ९०, ९२, ९४, 


१००. 


पृष्ठ २० पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


परिशिष्ट- क 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (रायगड) अनुसूचित जमाती-९% 


बिंदु क्र. प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग 
क्र क्र 

il अनुसूचित जाती ३५ | इतर मागास वर्ग ६९ | इतर मागास वर्ग 

२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७० | खुला 

३ | विमुक्त जाती (ओ) ३७ | अनुसूचित जाती ७१ | अनुसूचित जमाती 

४ | भटक्या जमाती (ब) ३८ | ईइंडब्ल्यूएस ७२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
५ | इतर मागास वर्ग ३९ | इतर मागास वर्ग ७३ | अनुसूचित जाती 

६ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ४० | खुला ७४ | खुला 

७ | भटक्या जमाती (क) ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ | इतर मागास वर्ग 

८ | इंडब्ल्यूएस ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७६ | ईडब्ल्यूएस 

९ | इतर मागास वर्ग ४३ | अनुसूचित जमाती ७७ | भटक्या जमाती (ड) 

al खुला ४४ | खुला ७८ | खुला 

[eal १ | भटक्या जमाती (ड) ४५ | इतर मागास वर्ग ७९ । इतर मागास वर्ग 

१२ | अनुसूचित जाती ४६ | इंडब्ल्यूएस ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
१३ | खुला ४७ | भटक्या जमाती (बो ८१ | अनुसूचित जमाती 

१४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग । ४८ | खुला ८२ | खुला 

१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ । इतर मागास वर्ग ८३ | विमुक्त जाती (अ) 

१६ | ईंडब्ल्यूएस yo | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ८४ | खुला 

१७ | इतर मागास वर्ग ५१ | अनुसूचित जाती ८५ | इतर मागास वर्ग 
१८ | खुला ५२ | खुला ८६ | इंडब्ल्यूएस 

१९ | इतर मागास वर्ग ५३ | अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० | खुला ५४ | खुला ८८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२१ | अनुसूचित जाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ | इतर मागास वर्ग 
२२ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ५६ | ईडब्ल्यूएस ९० | खुला 
२३ | अनुसूचित जमाती ५७ | भटक्या जमाती (क) ९१ | अनुसूचित जाती 


पृष्ठ २० पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


२४ | खुला ५८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९२ | खुला 

२५ | इतर मागास वर्ग ५९ | इतर मागास वर्ग ९३ | अनुसूचित जमाती 

२६ | इंडब्ल्यूएस ६० | खुला ९४ | खुला 

२७ | अनुसूवित जाती ६१ | अनुसूवित जाती ९५ | इतर मागास वर्ग 

२८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ६२ | खुला ९६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२९ | इतर मागास वर्ग ६३ | अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 

३० | खुला ६४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९८ | ईडब्ल्यूएस 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 
३२ | खुला ६६ | खुला | ०० | खुला 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ | अनुसूचित जाती 

३४ | खुला ६८ | ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ २० पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (रायगड) अनुसूचित जमाती-९ % 


अनुक्रमां | प्रवर्ग आरक्षणाची बिंदु क्रमांक 
क टक्केवारी 
१ अनुसूचित जाती ११% १, १२, २१, २७, ३७, ५१, ६१, ६७, ७३, ९१, ९७. 
२ | अनुसूचित जमाती ९% २, २३, ३३, ४३,५३, ६३, ७१, ८१, ९३ 
३ | विमुक्त जाती (3 ३% ३, ४१, ८३, 
हिनी भटक्या जमाती (बो २.५% ४, ४७ 
षु भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 
& भटक्या जमाती (S) २% ११, ७७ 
शि विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 
८ इतर मागास प्रवर्ग १९% ५, ९, १७,१९, २५, २९, 34, 38,84, 88,44, ५९, ६५, ६९, 
७५, ७९,८५, ८९, ९५ 
९ ईडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 
. सामाजिक आणि १३% ६, १४, २२, २८, ३६, ४२, ५०, ५८, ६४, ७२, ८०, ८८, ९६. 
शैक्षणिक मागास वर्ग 
7 खुला २५% १०, १३, IC, २०, २४, ३०, ३२, ३५, ४०, ४४, BC, ५२, 
५४, ६०, ६२, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, ९०, ९२, ९४, 
qoo, 


पृष्ठ २० पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


परिशिष्ट- ड 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (चंद्रपूर) अनुसूचित जमाती-१५% 


बिंदु क्र. प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग 
क्र क्र 
il अनुसूचित जाती ३५ | इतर मागास वर्ग ६९ | अनुसूचित जमाती 
२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७० | खुला 
३ | विमुक्त जाती (ओ) ३७ | अनुसूचित जाती ७१ | अनुसूचित जमाती 
४ | भटक्या जमाती (ब) ३८ | ईइंडब्ल्यूएस ७२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
५ | इतर मागास वर्ग ३९ | इतर मागास वर्ग ७३ । अनुसूचित जाती 
६ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ४० | खुला ७४ | खुला 
७ | भटक्या जमाती (क) ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ | अनुसूचित जमाती 
८ | इंडब्ल्यूएस ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७६ | ईडब्ल्यूएस 
९ | इतर मागास वर्ग ४३ | अनुसूचित जाती ७७ | भटक्या जमाती (ड) 
al खुला ४४ | खुला ७८ | खुला 
[eal १ | भटक्या जमाती (ड) ४५ | अनुसूचित जमाती ७९ । इतर मागास वर्ग 
१२ | अनुसूचित जाती ४६ | इंडब्ल्यूएस ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
१३ | खुला ४७ | भटक्या जमाती (बो ८१ | अनुसूचित जाती 
१४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग । ४८ | खुला ८२ | खुला 
१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ । इतर मागास वर्ग ८३ | विमुक्त जाती (अ) 
१६ | ईंडब्ल्यूएस yo | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ८४ | खुला 
१७ | अनुसूवित जमाती ५१ | अनुसूचित जाती ८५ | अनुसूचित जमाती 
१८ | खुला ५२ | खुला ८६ | इंडब्ल्यूएस 
१९ | इतर मागास वर्ग ५३ | अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० | खुला ५४ | खुला ८८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२१ | अनुसूचित जाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ | इतर मागास वर्ग 
२२ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ५६ | ईडब्ल्यूएस ९० | खुला 
२३ | अनुसूचित जमाती ५७ | भटक्या जमाती (क) ९१ | अनुसूचित जाती 


पृष्ठ २० पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


२४ | खुला ५८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९२ | खुला 

२५ | इतर मागास वर्ग ५९ | अनुसूवित जमाती ९३ | अनुसूचित जमाती 

२६ | इंडब्ल्यूएस ६० | खुला ९४ | खुला 

२७ | अनुसूचित जाती ६१ | अनुसूचित जाती ९५ | अनुसूचित जमाती 

२८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ६२ | खुला ९६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२९ | अनुसूचित जमाती ६३ | अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जाती 

३० | खुला ६४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९८ | ईडब्ल्यूएस 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | इतर मागास वर्ग ९९ | भटक्या जमाती (ब)/(क) 
३२ | खुला ६६ | खुला | ०० | खुला 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ | अनुसूचित जाती 

३४ | खुला ६८ | ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ २० पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (चंद्रपूर) अनुसूचित जमाती-१५% 


अनुक्रमां | प्रवर्ग आरक्षणाची fag क्रमांक 

क टक्केवारी 

L | अनुसूचित जाती १३% १, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१, ९७ 
२  । अनुसूचित जमाती १५% २, १७,२३, २९,३३, ४५,५३, ५९,६३, ६९,७१, ७५, 

८५,९३,९५ 

३ | विमुक्त जाती (3 ३% ३, ४१, ८३, 

a भटक्या जमाती (बो २.५% (४७४ | , ४७ 

५ | भटक्या जमाती (क) ३.५% ७, ३१, ५७, ९९(ब/क) 

६ । भटक्या जमाती (ड) २% ११, ७७ 

Ea विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 

८ | इतर मागास प्रवर्ग ११% ५, ९, १९, २५, ३५, ३९, ४९,५५, ६५, ७९, ८९ 

९ ईडब्ल्यूएस १०% ८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 

he सामाजिक आणि १३% ६, १४, २२, २८, ३६, ४२, ५०, ५८, ६४, ७२, ८०, ८८, ९६. 

शैक्षणिक मागास वर्ग 
| खुला २५% १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ४०, ४४, ४८, ५२, 


48, ६०, ६२, ६६, Wo, ७४, ७८, CX, ८४, ९०, ९२, ९४, 


१००. 


पृष्ठ २० पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


परिशिष्ट - इ 


सरळसेवा १०० बिंदूनामावली (गडचिरोली) अनुसूचित जमाती-२४% 


बिंदु क्र. प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग बिंदु प्रवर्ग 
क्र क्र 
a अनुसूचित जाती ३५ | अनुसूचित जमाती ६९ | अनुसूचित जमाती 
२ | अनुसूचित जमाती ३६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७० | खुला 
३ | विमुक्त जाती (ओ) ३७ | अनुसूचित जाती ७१ | अनुसूचित जमाती 
४ | भटक्या जमाती (बो ३८ | ईंडब्ल्यूएस ७२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
५ | इतर मागास वर्ग ३९ | इतर मागास वर्ग ७३ | अनुसूचित जाती 
६ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ४० | खुला ७४ | खुला 
७ | भटक्या जमाती (क) ४१ | विमुक्त जाती (अ) ७५ | अनुसूचित जमाती 
८ | इंडब्ल्यूएस ४२ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ७६ | ईडब्ल्यूएस 
९ । अनुसूचित जमाती ४३ | अनुसूचित जाती ७७ | अनुसूचित जमाती 
[eal खुला ४४ | खुला ७८ | खुला 
al १ | भटक्या जमाती (ड) ४५ | भटक्या जमाती (ब) ७९ । इतर मागास वर्ग 
१२ | अनुसूचित जाती ४६ | इंडब्ल्यूएस ८० | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
१३ | खुला ४७ | अनुसूचित जमाती ८१ | अनुसूचित जाती 
१४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग । ४८ | खुला ८२ | खुला 
१५ | विशेष मागास प्रवर्ग ४९ | अनुसूचित जमाती ८३ | अनुसूचित जमाती 
१६ | ईंडब्ल्यूएस yo | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ८४ | खुला 
१७ | अनुसूचित जमाती ५१ | अनुसूचित जाती ८५ | अनुसूचित जमाती 
१८ | खुला ५२ | खुला ८६ | इंडब्ल्यूएस 
१९ | इतर मागास वर्ग ५३ | अनुसूचित जमाती ८७ | विशेष मागास प्रवर्ग 
२० | खुला ५४ | खुला ८८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२१ | अनुसूचित जाती ५५ | इतर मागास वर्ग ८९ | अनुसूचित जमाती 
२२ | सामाजिक आणि शौक्षणिक मागास वर्ग | ५६ | ईडब्ल्यूएस ९० | खुला 
२३ | अनुसूचित जमाती ५७ | अनुसूचित जमाती ९१ | अनुसूचित जाती 


पृष्ठ २० पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


२४ | खुला ५८ । सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९२ | खुला 

२५ | इतर मागास वर्ग ५९ | अनुसूवित जमाती ९३ | अनुसूचित जमाती 

२६ | इंडब्ल्यूएस ६० | खुला ९४ | खुला 

२७ | अनुसूचित जाती ६१ | अनुसूचित जाती ९५ | अनुसूचित जमाती 

२८ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग | ६२ | खुला ९६ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग 
२९ | अनुसूचित जमाती ६३ | अनुसूचित जमाती ९७ | अनुसूचित जमाती 

३० | खुला ६४ | सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग ९८ | ईडब्ल्यूएस 

३१ | भटक्या जमाती (क) ६५ | अनुसूचित जमाती ९९ | भटक्या जमाती (बो/(क) 
३२ | खुला ६६ | खुला | ०० | खुला 

३३ | अनुसूचित जमाती ६७ | अनुसूचित जाती 

३४ | खुला ६८ | ईडब्ल्यूएस 


पृष्ठ २० पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.६२४ ॥/१८/१६-ब 


प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु (गडचिरोली) अनुसूचित जमाती-२४% 


अनुक्रमां | प्रवर्ग आरक्षणाची = | बिंदु क्रमांक 

क टक्केवारी 

4 अनुसूचित जाती १२% १, १२, २१, २७, ३७, ४३, ५१, ६१, ६७, ७३, ८१, ९१. 

२ | अनुसूचित जमाती २४% २, ९,१७,२३, २९,३३,३५, ४७, ४९, ५३, ५७, ५९, ६३, 

६५, ६९, ७१, ७५, ७७, ८३, ८५, ८९,९३,९५,९७ 

३ | विमुक्त जाती (3 २% ३, ४१ 

a भटक्या जमाती (ब) २% ४, ४५ 

५ | भटक्या जमाती (क) २.५% ७, ३१ ९९(ब/क) 

६ | भटक्या जमाती (ड) १.५% ११, ७७ 

णि विशेष मागास प्रवर्ग २% १५, ८७ 

८ | इतर मागास प्रवर्ग ६% ५, १९, २५, ३९, ५५, ७९ 

९ | ईडब्ल्यूएस १०%  ।८, १६, २६, ३८, ४६, ५६, ६८, ७६, ८६, ९८ 

| सामाजिक आणि १३% ६, १४, २२, २८, ३६, ४२, ५०, ५८, ६४, ७२, ८०, ८८, 
शैक्षणिक मागास वर्ग ९६. 

१ खुला २५% १०, १३, १८, २०, २४, ३०, ३२, ३४, ४०, ४४, ४८, 


५२, ५४, ६०, ६२, ६६, ७०, ७४, ७८, ८२, ८४, ९०, 
९२, ९४, १००. 


पृष्ठ २० पैकी २० 


